जालना जिल्हयातील यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत योजनेंतर्गत वैयक्तिक घरकुल 
बांधकामाच्या लाभार्थीना मान्यता व निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय : यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक २४/१/२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 
8) शासन शुध्दीपत्रक निर्णय विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
५) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना यांचे पत्र क्र.१०७५, दिनांक-३१.०३.२०२२. 


शासन निर्णय - 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना यांनी वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांची यादी संदर्भ 
क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केली आहे. शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक 
२४/१/२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ अनुक्रमे दिनांक ८/१/२०१९, दिनांक ८/३/२०१९ 
आणि दिनांक ११/९/२०१९ अन्वये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या समाजातील घटकांसाठी 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वर्षात 
जालना जिल्हयातील सदर यादीतील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद ५८ वैयक्तिक घरकुल योजनेसाठी पात्र 
लाभार्थ्यांकरीता प्रती लाभार्थी रू.१.२० लक्ष प्रमाणे एकूण रू. ६९.६० लक्ष इतका निधी (अक्षरी एकोणसत्तर 
लक्ष साठ हजार रूपये फक्त) तसेच प्रती घरकुल प्रशासकीय निधी रू.४८००/- प्रमाणे रू.०२,७८,४००/- 
(अक्षरी दोन लक्ष अठ्ठयाहत्तर हजार चारशे रूपये फक्त ) असा एकूण रूपये ७२,३८,४०० लक्ष (अक्षरी 
बहात्तर लक्ष अडतीस हजार चारशे रूपये फक्त) इतक्या निधीस याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 


२. यडवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत जालना जिल्हयातील शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट “अ” मधील ५८ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


१. जालना जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या व छाननी अंती अंतीम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांना सदरहू योजनेचा लाभ 
अनुज्ञेय राहील. 
२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक राहील. 
३. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे. त्याच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 
दुसऱ्या व्यक्‍तीस त्याचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
४. लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचे उत्पन्नाचे दाखला सादर करणे आवश्‍यक राहतील. 
५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहील. 
६. ज्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत असल्यास 
ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नाव व आडनावाचा पुरावा 
सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास अशा व्यक्‍तीस सदरहू 
योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 
८. जिल्हास्तरीय समितीने शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ दिनांक २४/१/२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील अनुक्रमे दिनांक ८/१/२०१९, दिनांक ८/३/२०१९ व दिनांक ११/९/२०१९ 
च्या अधीन राहून सदरहू प्रकरणी आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन वैयक्तिक लाभार्थी यांच्या घरकुल 
योजनेस मान्यता देण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत शासन 
निर्णयातील अटी व add उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याकरीता कोणत्याही 
परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

३. या प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 

जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी, जालना व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना यांची राहील. 


४. सदरहू योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी असतील. सदरहू योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली तरतूद सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण, जालना हे संबंधित यंत्रणेस वितरीत करतील. जिल्हाधिकारी, जालना व सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना यांनी सर्व अटी व शातींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. 


५. याबाबतचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) 
(०३) विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाळील तरतूदीतून भागविण्यास यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 


६. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास सादर 
करावे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०४१२१५००५९३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAMLESH PRAKASH Bt oN a RAMLESH PRAKASH PAWAR, ०0 5- 


shtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
OTHER BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 
PAWA R Date: 2022.11.04 12:19:13 +05'30" 


(PAST पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, जालना. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, औरंगाबाद . 

७. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण जालना. 

८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, जालना. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय : यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 
परिशिष्ट- “अ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
जालना जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी. 


अ. क्र. (|. कतीतर | नांव TUT पत्ता पात्र / अपात्र 
fe | २ ३ v 
तालुका जालना, जि. जालना 
१ | श्री. अंकुश हरिदास राठं दहिफळ पात्र 
२ | a. ज्ञानेश्वर शेषराव Ue i ee पात्र 
३ | श्री. कृष्णा म ठं दहिफळ पात्र 
४ | श्री. लासिराम केशव पवार दहिफळ पात्र 
५ | श्री. बंडू बाबुराव राठ दहिफळ पात्र 
६ | श्री. कृष्णा नारायण राठ दहिफळ पात्र 
७ | श्री. संतोष भिमराव राठ दहिफळ पात्र 
८ | श्री. निवास रामदास राठ | दुहिफळ | पात्र 
९ | श्री. आकाश झाबु राठ दहिफळ पात्र 
१० | श्रीमती बाई बाळु राठ | मोहाडी | पात्र 
११ | श्री विनायक छबुराव राठ | मोहाडी | पात्र 
१२ | श्रीमती रुख्माबाई मोहन चव्हाण | मोहाडी | पात्र 
१३ | श्री. विनोद रोहिदास पवार | मोहाडी | पात्र 
१४ | श्री. सुदाम बालचंद राठ | ST | पात्र 
ता. जाफ्राबाद, जि. जालना 
१५ |शिवाजोछगनतिळीले | शिपोरा अ. पात्र 
१६ | प्रकाशि श्रीराम दंधवे शपोरा अ. पात्र 
१७ | केलास रामराव सोनवणे TART अ. पात्र 
१८ | सरुबाई जगन तिळीले शिपोरा अ. पात्र 
१९ | शंकुतलाबाई दत्तु दश शपोरा अ. पात्र 
२० । संजय भगवान दंध शिपोरा अ. पात्र 
२१ । साईनाथ सुरेश धाय शपोरा अ. पात्र 
२२ | समाधान रामराव देव्हरे TART अ. पात्र 
२३ शोक आत्माराम देव्हरे शिपोरा अ. पात्र 
र्ड ख एकनाथ तिळीले शपोरा अ. पात्र 
२५ | संतोष दत्तु दश शपोरा अ. पात्र 
२६ | विष्णु भगवान & शिपोरा अ. पात्र 
२७ | भगवान बन्सी बिलघे शपोरा अ. पात्र 
२८ | सुभाष थ सोनुने शिपोरा अ. पात्र 
२९ | प्रभाकर आदिनाथ सोनुने शपोरा अ. पात्र 
३० । संभाजी रामराव सोनुने TART अ. पात्र 
३१ | प्रताप रामराव सोनु शिपोरा अ. पात्र 
३२ | दत्तु लक्ष्मण सोनुने TART अ. पात्र 
३३ | विजय दगडूबा सोनुने शिपोरा अ. पात्र 
३४ | मारोतो तायगा फुलमाळं वरुड बु. पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१०४/योजना-१ 


३५ | अनिल तात्याराव फुलमाळं aes बु. पात्र 
३६ | दुर्गादास तात्याराव फुलमाळं बरुड बु. पात्र 
३७ | विजय मारोती फुलमाळं वरुड बु. पात्र 
३८ प मारोती हाटकर aes बु. पात्र 
३९ । आकाश दुर्गादास हाटकर बरुड बु. पात्र 
४० | सुरेश लक्ष्मण फुलमाळं वरुड बु. पात्र 
6: FPO लक्ष्मण फुलमाळं वरुड बु. पात्र 
४२ | वैशाली शंकर असलकर aes बु. पात्र 
४३ | अजुन दुर्गादास हाटकर वरुड बु. पात्र 

ता. अंबड, जि. जालना 
४४ | श्री. संतोष पंडीत राऊत व / सौंदलगांव पात्र 

ता. भोकरदन, जि. जालना 

४५ | श्री. राजेंद्र शामराव साळुंदे | RST पात्र 
४६ | श्री. नाना तुकाराम मोरे | RST पात्र 
४७ | श्री. उत्तम सुखदेव मोरे | RSTO पात्र 
४८ | श्री. अशोक बाबुलाल टेहरवे | केदारखेडा | पात्र 
४९ | श्री. नामदेव शंकर पवार | RST पात्र 

ता. मंठा, जि. जालना 
५० | श्री. संजय मोहन राठ | NT | पात्र 
५१ | al. मोहन आत्माराम सुरुनर PART जहॉ. पात्र 
५२ | श्री. दिनकर रामकिसन खोमने TNT जहाँ. पात्र 
५३ | शिवाजी भासु पवार | माळेगांव | पात्र 
५४ | अक्षय रामराव राठोड | TIT पात्र 
५५ | धोंडीराम सुकलाल राठोड | किला | पात्र 
५६ मीना भिमा चव्हाण किर्ला पात्र 
५७ | भाऊराव जनार्धन लोखंडे 1. किला. | पात्र 
५८ । कमलब वदराव चव्हाण किर्ला पात्र 

१७1६5. आणण्य वा 

PRAKASH PAWAR आण भा ताग”? 

(PAS पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


